पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय 
(खुद्द यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.२९८/पापु-०१ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नवीन मंत्रालय, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१ 


— 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 

दिनांक १०.०९.२००१ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, दिनांक ११.०२.२०१६ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/विसु-१, दिनांक २५.०५.२०१७ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९.०६.२०१७ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दिनांक २.०६.२०१५ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/आपुक-१, दिनांक १२.०४.२०२२ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दिनांक २७.०४.२०२२ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आपुक, दिनांक 

३१.१०.२०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आढावा-१००१/प्र.क्र.६२८/पापु- 

०१ दिनांक ०४.०९.२००२ 

१०)शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आस्था-२०१०/प्र.क्र.५९४/पापु-०१ 
दिनांक २२.०३.२०१२ 

११)वित्त विभागाचे,पत्र क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.१३/आपुक, दिनांक.१०.०४.२०२३ 


प्रस्तावना - 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय (खुद्द) यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक ०९ व १० अन्वये अनुक्रमे दिनांक 
०४.०९.२००२, २२.०३.२०१२ अन्वये निश्चित करण्यात आळा आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाच्या(खुद्द आस्थापनेवरील) सुधारित आकृतीबंधास वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची बाब 
विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने एकूण १५४ नियमित पदाचा तसेच बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या २२ 
मनुष्यबळ सेवांचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीसमोर 
दि.१०.०२.२०२३ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उपसमितीने मंजूर केल्याप्रमाणे एकूण १५४ नियमित पदे व बाह्य यंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाच्या 22 मनुष्यबळसेवा, अशा पदांच्या आकृतीबंधास दि.०६.०३.२०२३ रोजी पार पडलेल्या 
मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता मिळाली आहे. 
त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


२ 
2 
8 
4 
द 
9 
८ 


Yea ae Os *-> *>> *-< 


९ 


— 


शासन निर्णय- 


०२. 


दि. ०६.०३.२०२३ रोजीच्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय 


सचिव समितीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय (खुद्द )च्या 
एकूण १५४ पदे नियमित + २२ मनुष्यबळ सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे अशा सुधारित आकृतीबंधास या 


शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या पदांचा पदनिहाय सविस्तर तपशील पुढीलप्रमाणे 


तक्ता अव ब मध्ये दर्शविण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदे :- 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी/वेतनसंरचना | यापूर्वीची सुधारित 
मंजूर पदे आकृती 
बंधानुसार 
मंजूर पदे 
हि प्रधान सचिव संवर्ग पद (ee Sas 
2 ।सह सचिव /उप सचिव 5-२७, १२३१००-२१५९०० ४ ४ 
S-24, ७८८००-२०९२०० 
३ | विशेष कार्य अधिकारी 5-२७, १२३१००-२१५९०० [ae | =a 
४ | सह संचालक सांख्यिकी 5-२५, ७८८००-२०९२०० poo | ae ae 
५ | sax ahaa S-23, ६७७००-२०८७०० | 90 | दिक 
६ । कक्ष अधिकारी 5-१७, ४७६००-१५११०० १९ १९ 
5-२०, ५६१००-१७७५०० 
(४ वर्षाच्या सलग सेवेनंतर) 
७ | प्रकल्प अधिकारी 5-२३, ६७७००-२०८७०० =a Ea: ४ 
८ | उप अभियंता 5-२०, ५६१००-१७७५०० 4 3 
९ | एमआयएस कोओर्डीनेटर 5-१५, ४१८००-१३२३०० | १ | मृत संवर्ग 
| 9 | लेखा अधिकारी 5-१६, ४४९००-१४२४०० २ २ 
(११. | १ | सांख्यिकी अधिकारी 5-१५, ४१८००-१३२३०० २ 2 
१२ | सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४, ३८६००-१२२८०० ४० ४० 
१३ | रोखलेखापाल S-98, ३८६००-१२२८०० २ २ 
१४ | उप लेखापाल 5-१३, ३५४००-११२४०० |, a __] i, "40 of 
१५ | सांख्यिको सहायक 5-१०,२९२००-९२३०० a a 
१६ | सहायक लेखा अधिकारी 5-१४, ३८६००-१२२८०० aa | a | 
१७ | संगणक यंत्र चालक 5-१४, ३८६००-१२२८०० Ee] a aes 
१८ | वरिष्ठ स्वीय सहायक 5-२४, ७११००-२११९०० = fe a] 
१९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१६, ४४९००-१४२४०० ४ 8 
२० | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१५, ४१८००-१३२३०० | १०७ |. ६ 
२१ | लघुटंकलेखक 5-८, २५५००-८११०० 3 3 
२२ | लिपिक-टंकलेखक 5-६, 12200-§3200 Yo Go 
२३ | वाहनचाळक 8-६, १९९००-६३२०० a 
२४ | हवालदार 5-३, १६६००-५२४०० _- ae a] मृत संवर्ग 
२५ | नाईक 5-३, १६६००-५२४०० शिळ 


२६ | आवेष्टक 5-३, १६६००-५२४०० ॥ | 
२७ | चक्रमुद्रक 5-३, १६६००-५२४०० शिक | मृत संवर्ग 
२८ | शिपाई 5-१, १५५००-४७६०० १९ 
२९ | वाहनचालक नि सर्वसाधारण | 5-६, १९९००-६३२०० २ 
सहायक 
३० | एकूण १८६ १५४ 


ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा :- 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
P| वाहनचालक नि सर्वसाधारण सहायक ५ 
2 | बहुउद्देशिय गट ड कर्मचारी १७ 
एकूण २२ 


क) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) उपरोक्तप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास 
मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय सचिव समितीने नमूद केल्यानुसार- 

१. वरील तक्ता अ येथील जे संवर्ग मृत ठरविण्यात आळे आहेत, त्या संवर्गात कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती/ सेवानिवृती/राजीनामा/ मृत्यू इ. कारणामुळे पद Rat 
झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होईल. 

२. वरील तक्ता क्र. ब मध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत सेवा 
आवड्यकतेनसुर TIAA घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, 
उक्त सवंर्गात सध्या मृत संवर्ग म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित 
मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. उक्त संवर्गात 
सध्या कार्यरत असलेली पदे जसजशी रिक्‍त होतील तसतशा त्या सेवा 
आवश्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. 

३. बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन 
निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता विभागाकडून घेण्यात 


येईल. 
०३. सह संचालक सांख्यिकी या नवीन पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने स्वतंत्रपणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
०४. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ०६.०३.२०२३ 


रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५५९/आपुक, 
दि.०३.११.२०२३ व ४३१/सेवा ९ , दि.०८.११.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥॥॥8७७७॥॥०.9०५. या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१६५११०८२२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY KHANDARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=51¢341ad4b57 125fcbf0b77030e7f5 


d87e1155c00e7d528b3f0bc9e6f0374b60, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H A N A serialNumber=DADFFSAD6A0374C6A6FCBB 
5F039C6898539724765C4EBDE1ACB508167 


254C11F, cn=SANJAY KHANDARE 
Date: 2023.12.28 17:44:39 +05'30' 


(संजय खंदारे) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 
१०.मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अपर मुख्य सचिव, सेवा/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सर्व सहसचिव / उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.आपुक कक्ष, व्यय-३, अर्थ-१८, सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता). 
१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा). 
१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता). 
२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा). 
२१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे 
२२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
२३.वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
२४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
२५.विभागीय आयुक्त, सर्व 


०८ Av AD -5 


२६. जिल्हाधिकारी, सर्व 
२७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
२८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
२९.ग्रंथपाळ, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
३०.भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र wes, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेमसमोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई- ४०० ०२०. 
३१.भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (इं) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई- ४०० ०२५. 
३२.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, 
मुंबई- Yoo ०३८. 
३३. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
३४.बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र.८३- 
ए, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४ 
३५.भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल मार्ग, 
मुंबई-४०० 00४. 
३६.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब 
मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३. 
३७. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई- २८ 
३८.निवड नस्ती. 


